भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११०/२०१९/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: २७.०२.२०१९ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-१११९/प्र.क्र.४/२०१९/दहा, दिनांक 
२६.०२.२०१९ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. 


अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 

श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतार, भाप्रसे | आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे. | प्रशासकोय कारणास्तव व 
(२०१० ळोकहितास्तत बदली करणे 
उप महासंचालक, Baral, पुणे. आव्यक असल्याने. 


श्री.एम.देवेदर सिह, भाप्रसे (०११) | महापालिका आयुक्त, लातूर | प्रशासकोय कारणास्तव व 
दिनांक २०.०२.२०१९ च्या बदली | महानगरपालिका, लातूर. लोकहितास्तत बदली करणे 
आदेशामध्ये 31d: TASH करून. आवर्यक असल्याने. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२७१६१२१७९२०७ असा आहे. हा eal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sarita Rishi Bite लक कव गलती 


ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


k 2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c0 

a Nn e a [| 3e3e9ce591f826d8193080c68a08b8, 
serialNumber=e40a063b6b4e8f59f91f350aa6fec29 
2a55db5bf8829c64d6c44e00a701cdaac, cn=Sarita 


Deshmukh RishiGandlar Desh) 
(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
४. संबंधित अधिकारी 

५. संबंधित कार्यालये 

६. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

७. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

८. निवड नस्ती 


